नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत 


भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरीता 
मुंबई येथे फॅसिलिटी सेंटर उभारण्यासाठी 
निधीची तरतुद करण्याकरीता नवीन 


लेखाशिर्ष उघडणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२४/प्र.क्र.३०३ /२०२४/भाप्रसे-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०१.०७.२०२४ 


शासन निर्णय 
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मुंबई येथे फॅसिलिटी सेंटर उभारण्यासाठी रु.१०.०० 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरीता मुंबई येथे फॅसिलिटी सेंटर उभारण्यासाठी निधी 
अर्थसंकल्पित करण्याकरीता खालील लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 


भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मुंबई येथे फॅसिलिटी सेंटर उभारण्यासाठी 

मागणी क्र. ए-०९ 

मुख्यलेखाशिर्ष ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च 

उप मुख्यलेखाशिर्ष 0 ० 

गौण शीर्ष ०५१, बांधकाम 

गटशीर्ष ६. 11011 ० 

उपगटरशीर्ष (00)(02) भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मुंबई येथे 
फॅसिलिटी सेंटर बांधणे (कार्यक्रम) (४०७००३६५) 

उद्दीष्ट ५३- मोठी बांधकामे 


२. सदर आदेश प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता मुंबई यांच्या No. सं:.ख.वि/चा-१/सामान्य 
प्रशासन विभाग/यूओआर-६०/२०२४-२५/३७८, दिनांक २६/०६/२०२४ रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिलेल्या 
मान्यतेने तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०५/२०२४/व्यय-४ दिनांक २४/०६/२०२४ अन्वये 
सल्लामसलत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२४/प्र.क्र.३०३ /२०२४/भाप्रसे-१ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११३१३१८६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
S U C H | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4,.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c14 


M H A N 25d0a03e653bc4f0a25b70698158e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D 
41639DA6C568419F071BB9CDFDBA2E08058C, 
M A H A D | K cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2024.07.01 16:33:50 +05'30' 
(सु.मो.महाडिक) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
६. वित्त विभाग (अर्थ-१४/व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई, 

७. सामान्य प्रशासन विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


